सन २०२०-२१ मध्ये कृषि उन्नती 
योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांच्या 
वार्षिक कृती आराखड्यास प्रश्ञासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : असुअ-२०२०/प्र.क्र.३२/४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ मे, २०२० 


१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र. क्र. ३१/ १७-अ, दि. १९/०४/२०१७ 

२. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 
यांचे TA FileNo.2-9/2020- NFSM, दि. २९/०४/२०२०. 

३. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४ मे. २०२० 

४. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र NFSM/Extn-9/AAP 20-29/F.No.09/20/ 92423, 
दि.०४/०५/२०२०. 

४. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 

यांचे पत्र H.2-9§/2020-NFSM (FTS: ८३२७७), ॥.२०/०५/२०२० 

५. कृषि आयुक्तालयाचे पत्रक्र./विप्र १/राअसुअ/वाकृआ/प्रक्र.१/प्र.मान्यता/२०/१३१४० , 

दि २१/०५/२०२० 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या संदर्भाकित दि.२९/०४/२०२०रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२०-२१ करीता या 
अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता राज्य शासनास मंजूर करण्यात आलेल्या नियतव्यय 
(५॥००४॥०॥) मर्यादेत एकूण ₹२३३८९.२२ लाख रकमेचा वार्षिक कृती आराखडा केंद्र शासनाच्या 
मंजूरीस्तव सादर केला होता. केंद्र शासनाने संदर्भाकित दि. २० मे, २०२० रोजीच्या पत्रान्वये 
₹॒२३३८९.२३० लाख इतक्या कृती आराखड्यास मंजूरी प्रदान केलेली आहे. कोविड-१९ च्या 
पार्श्वभूमिवर वित्त विभागाचे दि.०४ मे. २०२० वरील शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.२ नुसार राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान - अन्नधान्य पिकांकरीता वार्षिक कृती आराखडयास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णयः 
१. सन २०२०-२१ करिता कृषि उन्नती योजनेंतर्गत - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान -अन्नधान्य पिके 
या अभियानाच्या एकूण ₹ ७९४०.५९ लाख (रुपये एकोणऐंशी कोटी चाळीस लाख एकोणसाठ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२०/प्र.क्र.३२/४-ओ 


हजार) निधीच्या वार्षिक कृती आराखडयास खालीलप्रमाणे पिकनिहाय प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
(रु. लाख) 
अ.क्र. पिक केद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण 

1 १_| भात १९८.४४४ १३२.२९६ ३३०.७४ 

2 Te 498 98 ७९.८६ १९९.६५ 

3 कडधान्य ३६३३.१२ २४२२.०८ ६०५५.२० 

8 भरड धान्य (AI) १५३.०० १०२.०० २५५.०० 

५ पौष्टिक तृणधान्य ६६०.०० ४४०.०० ११००.०० 

एकूण ४७६४.३५४ ३१७६.२३६ ७२४०.५९ 

२. सदर वार्षिक कृती आराखडयामधीलळ पिकनिहाय तसेच घटक / उपघटक निहाय मंजूर 
आर्थिक व भौतिक लक्षांकाचे विवरण सोबतच्या परिशिष्ट १ ते ५ मध्ये नमूद केळे आहे. सदर 
अभियानाची केंद्र व राज्याच्या ६०:४० आर्थिक सहभागाच्या प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यात 
यावी. 

३. सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा निधी ६०:४० प्रमाणात 
वेळोवेळी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे आयुक्‍त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 
सदर निधी केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या पुढील लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ करिता करण्यात 
आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा- 
प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 

मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 
२४०१- पीकसंवर्धन २४०१- पीकसंवर्धन 
(००) (१०२) अन्नधान्यपिके (००) (१०२) अन्नधान्यपिके 
तार (००) (24) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय | (००) (३३) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय 


अन्नसुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा) (६०% केंद्र) (२४०१ ४६१४) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत)३३, अर्थसहाय्य 


अन्नसुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(राज्य हिस्सा) (४०% केंद्र) 

(२४०१ A238) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 
३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२०/प्र.क्र.३२/४-ओ 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक एन-३ मागणी क्रमांक एन-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००)(७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना (००)(७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना 
अनुसूचित | (००) (०५) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न | (००) (०६) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय 
जाती  । सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) अनुसूचित जाती । (राज्य हिस्सा ४०%) अनुसूचित जाती 
उपयोजना (२४०१ 8१०५), उपयोजना (२४०१ 8११४), 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 
मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 
२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 
७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना | ७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना 
अनुसूचित (पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), (पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), 
जगती जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना, जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना, 
(09) (29) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न | (०१) (२२) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय 
सुरक्षा अभियान- अन्नधान्य पिके अन्न सुरक्षा अभियान- अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१ ॥ ५५७ (राज्य हिस्सा ४०%) 
३३, अर्थसहाय्य (२४०१ ॥५६६) 33, अर्थसहाय्य 


. केंद्र शासनाने कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत विहीत केल्याप्रमाणे 


अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच महिला शेतकरी लाभार्थ्यांना सदर योजनेंतर्गत लाभ 
देण्यात यावा. 


. केंद्रिय कृषि मंत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत राज्य शासनास सन २०२०-२१ 


करीता संदर्भाकित दि. २० मे, २०२० रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार, 
तसेच चालू वर्षी अभियानाकरीता मंजूर केलेल्या कृती आराखड्यानुसार आणि वेळोवेळी केंद्रीय 
कृषि मंत्रालयाने दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार सदर अभियानाची अंमलबजावणी करणे 
बंधनकारक राहील. याबाबत राअसुअ अभियान संचालक तथा संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) 
यांनी राज्यस्तरावरुन अभियानाचे संनियंत्रण करावे, त्याचप्रमाणे अभियानाच्या प्रभावी 
अंमलबजावणी व संनियंत्रणाकरीता वेळोवेळी अधिनस्त कार्यालयांना निदेशित करावे. 


. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या विविध घटकांतर्गत लाभार्थी होतकरी निवडतेवेळी अल्प व 


अत्यल्प भू-धारक शेतकऱ्यांना वा सदर शेतकऱ्यांच्या गटांना प्राधान्य देण्यात यावे तसेच, 
शेतकऱ्यांचे अर्ज मागवून पारदर्शक पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड करावी. 


. या अभियानांतर्गत विविध निविष्ठांच्या खरेदीसाठी (खते, औषधे, बियाणे, सिंचन साधने, यंत्र/ 


औजारे इ.) शासनाच्या प्रचलीत धोरणानुसार थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खाती अनुदान जमा 
@vAlA(Direct Benefit Transfer) यावे. सदर निविष्ठांची खुल्या बाजारातून खरेदी 
पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२०/प्र.क्र.३२/४-ओ 


Go 


सहपत्र: वरीलप्रमाणे Sugriv Sambhaji =: 


करण्याचे स्वातंत्र्य लाभार्थ्यांना राहील. तथापि या अभियानांतर्गत शासकीय संस्थांनी/ 
शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रमांनी उत्पादित केलेल्या निविष्ठांचा पुरवठा करण्यात येत 
असल्यास संदर्भाकित शासन निर्णय दि. १९/०४/२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


. संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांनी/तालुका कृषि अधिकाऱ्यांनी अभियानाकरीता 


लाभार्थ्याची निवड करुन अभियानांतर्गत समाविष्ट कार्यक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने लाभार्थ्यांची 
यादी तालुकास्तरावर संकलित करावी. सदर यादीमध्ये शेतकऱ्याचे नांव, गांव, सर्वे/गट 
क्रमांक या बाबींसह, मोबाईल/दुरध्वनी क्रमांक, बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक इ. बाबीची 
माहिती संकलित करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे अभियानांतर्गत निवडण्यात आलेल्या 
लाभार्थ्यांची यादी निधी प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांमध्ये कृषि विभागाच्या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांची राहील. 


. सदर लाभार्थ्यांच्या यादीनुसार सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या शहोतावर हाती घेण्यात आलेल्या 


कार्यक्रमाची प्रत्यक्ष तपासणी त्या-त्या गावातील कृषि सहायकांनी करावयाची असून, त्यांनी 
आपला अहवाल तालुका कृषि अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांना सादर 
करावयाचा आहे. त्याचप्रमाणे, कृषि सहायकांचे अहवाल प्राप्त होताच सदर कार्यक्रमांतर्गत 
राबविण्यात आलेल्या कामांच्या पर्यवेक्षीय तपासणीचे उचित प्रमाण संचालक (विस्तार व 
प्रशिक्षण) यांनी मार्गदर्शक सूचनेमध्ये विहित करावे. 


.सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००५२८१२११५२५९०१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dhapate 


(सु. सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक,मंत्राळय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 


. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२०/प्र.क्र.३२/४-ओ 


९. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११.संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१३.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१४.महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
१५.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपुर 
१६.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१९.वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
२०.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


परिशिष्ट १ 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- भात सन २०२०-२१ मंजुर कृती आराखडा 
(रक्‍कम लाख) 
मजूर लक्षांक 
आर्थिक 


अनुदानाचा दर 


सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिके 

a श्री पद्धत / ओळीत पुनर्लागवड ₹ ९००० प्रति हे. 

ब) संकरीत भात ₹ ९००० प्रति हे. 

क) पाण्याचा ताण सहन करणारे / बायोफोटीफाईड वाण ₹ ९००० प्रति हे. 
पिक प्रात्यक्षिके १ (अ) ते १ (क) 

ड) पीक पद्धतीवर आधारित पीक प्रात्यक्षिके (मात पिकानंतर कडधान्य- 

हरभरा/चवळी/राजमा/वाल) 


₹ १५००० प्रति हे. 


एकूण पिक प्रात्यक्षिके (१ (अ) ते १ (ड) 


प्रमाणित बियाणे वितरण. 

a) संकरीत वाण ₹ १०००० प्रति fea. 

ब) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या वरील) ₹ १००० प्रति कवि. 

क) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या आतील) ₹ २००० प्रति कवि. 

एकूण २ (अ) ते २ (क) 

ब) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन 

अ) पिक संरक्षण औषधे 

ब) तणनाठके 

एकूण ३ (अ ते ३ (ब) 

फ्लेक्झी घटक 

'पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण ₹ १४००० प्रति 

एकूण ४ 

एकूण राअसुअ-भात 


केंद्र हिस्सा (६०%) 
राज्य हिस्सा (४०%) 


परिशिष्ट २ 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- गहू सन २०२०-२१ मंजुर कृती आराखडा 


(रक्‍कम लाख) 
मंजूर लक्षांक 
अ.क्र. तपशील अनुदानाचा दर परिमाण pm आधिक 
सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिके 
अ) सलग क्षेत्रावरील गट प्रात्यक्षिके ₹ ९००० प्रति हे. हे. ६३० ५६.७० 
E ब) पाण्याचा ताण सहन करणारे / बायोफोर्टीफाईड वाण ₹ ९००० प्रति हे. हे. २७० २४.३० 
क) पीक पद्धतीवर आधारित पीक प्रात्यक्षिके - 
मुगउडीद१सोयाबीन नंतर गहू ₹ १५००० प्रति हे. हे. २४० ३६.०० 
एकूण पिक प्रात्यक्षिके १ (अ) ते १ (ब) ११४० ११७.०० 
प्रमाणित बियाणे वितरण 
ग अ) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या वरील) ₹ १००० प्रति faa. fea. ११५० ११.५० 
ब) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या आतील) ₹ २००० प्रति faa. fea. 2300 ४६.०० 
एकूण २ (आ)व २ (ब) ३४५० ५७.५० 
अ) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन 
डु ) पिक संरक्षण औषधे व जेविक घटक ₹ ५०० प्रति हे. हे. ३३३० १६.६५ 
॥ तणनाशके ₹ ५०० प्रति हे. हे. १००० ५.०० 
एकूण ३ (आ) ४३३० २१.६५ 
[_४_| पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण ₹ १४००० प्रति संख्या २५ ३.५० 
एकूण ४ २५ ३.५० 
एकूण एकंदर १९९.६५ 
केद्र हिस्सा (६०%) 998.08 
राज्य हिस्सा (४०%) ७९.८६ 


परिशिष्ट ३ 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- कडधान्य सन २०२०-२१ मंजूर कृती आराखडा 


(रक्‍कम लाख) 
अ.क्र. तपशील अनुदानाचा दर परिमाण See 
भौतिक आर्थिक 
सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिके 
अ) सलग गट प्रात्यक्षिके 
१) तूर ₹ ९००० प्रति हे. हे. १७०० १५३.०० 
२) मुग ₹ ९००० प्रति हे. हे. ३५०० ३१५.०० 
३) उडीद ₹ ९००० प्रति हे. हे, १७०० १५३.०० 
४) हरभरा ₹ ९००० प्रति हे. द्वे, ४५०० ४०५.०० 
एकूण गट प्रात्यक्षिके हे. ११४०० १०२६.०० 
ब) आंतरपीक प्रात्यक्षिके 
| तूर > सोयाबीन ₹ ९००० प्रति हे. हे १०००० ९००.०० 
क) पिक पद्धतीवर आधारित प्रात्यक्षिके 
9) मुग नंतर रबी ज्वारी ₹ १५००० प्रति हे. हे. ४८० ७२.०० 
2 मुग नंतर गहू ₹ १५००० प्रति हे. हे. ३०० ४५.०० 
३) उडीद पिकानंतर रबी ज्वारी ₹ १५००० प्रति हे. शि ९०० १३५.०० 
४) उडीद पिकानंतर गहू ₹ १५००० प्रति हे. हे. ३१० ४६.५० 
५) खरीप ज्वारी नंतर हरभरा ₹ १५००० प्रति हे. हे; ३६०० ५४०.०० 
६) बाजरी नंतर हरभरा ₹ १५००० प्रति हे. ह ८६० १२९.०० 
एकूण पिक पद्धतीवर आधारित प्रात्यक्षिके हे. ६४५० ९६७.५० 
एकूण पिक प्रात्यक्षिके १अ) ते १ क) हे. २७८५० २८९३.५० 
अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणाचे बियाणे उत्पादन व वितरण 
अ) प्रमाणित बियाणे वितरण (१० वर्षाच्या आतील) 
१) तूर ₹ ५००० प्रति कवि. कवि 3६०० १८०.०० 
२) मुग % ५००० प्रति fea. fea 2300 994.00 
३)उडीद ₹ ५००० प्रति fea. कवि २६० १३.०० 
8) हरभरा ₹ ५००० प्रति कवि. fea २६६४२ १३३२.१० 
5 एकूण 23 ३२८०२ १६४०.१० 
ब) प्रमाणित बियाणे वितरण (१० वर्षाच्या वरील) 
१) तूर ₹ २५०० प्रति कवि. fea २०२० ५०.५० 
२) मुग ₹ २५०० प्रति fea. fea ८४० २१.०० 
३)उडीद % २५०० प्रति कवि. fea 390 ७.७५ 
४) हरभरा ₹ २५०० प्रति कवि. fea १००७० २५१.७५ 
एकूण २ ब १३२४० ३३१.०० 
एकूण२अते२ब ४६०४२ १९७१.१० 
एकात्मिक कीड व्यवस्थापन 
१) पिक संरक्षण औषधे ₹ ५०० प्रति हे. हवे. १००००० ५००.०० 
: 2) तणनाशक ₹ ५०० प्रति हे. ह, १०००० ५०.०० 
एकूण ३ ११०००० ५५०.०० 
अ) पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण ₹ १४००० प्रति संख्या १०९० १५२.६० 
ब) प्रकल्प व्यवस्थापन चमू व संकीर्ण 
; i) जिल्हा स्तर ३१ ४४९.५० 
ii) राज्य स्तर २ ३८.५० 
एकूण४ब ४८८.०० 
एकूण ४अते४ब ६४०.६० 
एकूण एकंदर ६०५५.२० 
केंद्र हिस्सा (६०%) ३६३३.१२ 


राज्य हिस्सा (४०%) 


२४२२.०८ 


परिशिष्ट - ४ 


सन २०२०-२१ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - भरडधान्य (मका) कार्यक्रमासाठी मंजूर कृती आराखडा 
रक्‍कम (रु. लाखात) 


मंजुर अर्थसाहाय्य दर | परिमाण अनुदानाप्रमाणे ) 


पिक प्रात्यक्षिके 
आ सुधारित तंत्रज्ञान आधारित पिक प्रात्याक्षिके: (मका) 
रु. ६०००/हे. हेक्‍टर 


ब) आंतर पिक प्रात्याक्षिके : (मका + तूर /मका --सोयाबीन) 
एकूण सुधारित तंत्रज्ञान आधारित पिक प्रात्याक्षिके 
न किमतीच्या ५०% किंवा is 
एकात्मिक पिक संरक्षण व्यवस्थापन कवि हेक्‍टर २.२०० 
रु. ५००/ क्‍्वि.मर्यादेत 
एकूण भरडधान्य (मका) (केंद्र:ःराज्य ६०:४०) 


TATRA र 


परिशिष्ट - ५ 
सन २०२०-२१ : रा.अ.सु.अ.-पौष्टिक तृणधान्य कार्यक्रमासाठी मंजूर कृती आराखडा 
आर्थिक (रु. लाखात) 
वार्षिक कृती आराखडा 
मंजुर अर्थ सहाय्य दर (३३% अनुदानाप्रमाणे ) 


ee |] i a 


Tee TT || 1111111111 U 2] far 
३६२६.७ 
ii) ब । रु. ६०००/हे. हेक्‍टर २९५७.५ 
॥) नाचणी ३५२.५ 
६९३६.७ 


२१७.६०२० 
१७७.४५०० 
२१.१५०० 
४१६.२०२० 


५८.३३० 
५८.३३० 


पक 


एकूण (२अ) ५८३.३ 

[ल अधिसूचित वाण) १५०० 
बाजरी (१० वर्षाआतील अधिसूचित वाण) क्विंटल ५०० 

३) नाचणी (१० वर्षाआतील अधिसूचित वाण) 


४५.००० 


१५.००० 


0,000 
एकूण (2 9) २००० 


धिसचित वाण) रु. १५००/ कवि. | क्विटल | १०१५० 


६०.००० 


१५२.२५० 


एकून ठक 
एकूण प्रभात बियाणे वितरण ₹ HA) 

त्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन (INM) 
रूम Rel = 
(र जैविक खते 


TS व्यवस्थापन (IPM) 


र्ळळ 

र५०हे. हेक्‍टर ५ 

रापिक संरक्षण a 
ral 

एकूण एकात्मिक अन्नद्रव्य व कोड व्यवस्थापन (INM & IPM) (अ--ब) ४०५.६५८ 


फ्लेक्झी घटक 


रु.१४०००/प्रशिक्षण 
पिक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण (६०:४०) संख्या uy ७.५६० 
(४ सत्रासाठी) 


Were eee 
a तृणचन्य ल्वरा, नजरा; नाचणा 
हस्त 


